नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.६५/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(४०/का.१४११, दि.१४ मार्च, २०२४. 
प्रस्तावना:- 


विषयांकित योजनेच्या वाचा येथीळ शासन निर्णयान्वये अर्जुनी मोरगाव व सडक अर्जुनी नगरपंचायत 
येथील विकासकामांसाठी रु.१५.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी उक्त शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील अर्जुनी मोरगाव व सडक अर्जुनी नगरपंचायतीच्या अ.क्र.५५, ६१ व १४७ मध्ये 
नमूद विकासकामांची कार्यान्वयीन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग,गोंदिया आहे. आता उक्त विकास 
कामांच्या कार्यान्वयीन यंत्रणेत सुधारणा करुन सार्वजनिक बांधकाम विभाग,गोंदिया ऐवजी अनुक्रमे नगरपंचायत 
अर्जुनी मोरगांव व नगरपंचायत सडक अर्जुनी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन शुध्दीपत्रक:- 

उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टातील अर्जुनी मोरगाव व सडक अर्जुनी 
नगरपंचायती अतंर्गत अ.क्र.५५ व ६१ मध्ये नमूद विकासकामांची कार्यान्वयीन यंत्रणा नगरपंचायत अर्जुनी मोरगाव 
व अ.क्र.१४७ येथील नमूद विकास कामांची कार्यान्वयीन यंत्रणा नगरपंचायत सडक अर्जुनी करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. यासंदर्भातील इतर अटी व शर्ती वाचा येथील शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 


३. सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२३१४४६५६१५१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


CHARUSHILA 
DEVENDRA CHAUDHAR 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, गोंदिया, 
३. मुख्याधिकारी, अर्जुनी मोरगाव व सडक अर्जुनी पंचायत, जि. गोंदिया, 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, गोंदिया, 
५. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया, 
९. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


